महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.संकीर्ण-६०२०/प्र.क्र.१६६/ना.पु.१५ 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ एप्रिल, २०२१. 


विषय : श्री. शांताराम दत्तात्रय जाधव, पुरवठा निरीक्षक, तहसिल कार्यालय पालघर , 
जि. पालघर यांचा कोव्हीड-१९_ च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने 
उद्भवलेल्या संचारबंदी परिस्थितीमुळे शासनाकडून गरजू लोकांसाठी प्राप्त 
झालेले अन्नधान्य वाटपाचे मदत कार्य करण्याचे कर्तव्य पार पाडतांना कोरोना 
विषाणू संसर्गाने मृत्यु झाल्यामुळे त्यांच्या कुटूंबियांना रु.५० लक्ष सानुग्रह 
सहाय्य मंजूरीबाबत. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, 
दि.२९.०५.२०२० व दि.१४.१०.२०२०. 
२) जिल्हाधिकारी, पालघर यांचे पत्र क्र.पूरवठा/का.१/टे.६/आस्था/कावि 
२३९/२०२०, दि.१७.०९.२०२०. 


ज्ञापन :- 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय, पालघर यांच्या 
आस्थापनेवर कार्यरत पुरवठा निरीक्षक कै. शांताराम दत्तात्रय जाधव यांचा कोव्हीड-१९ च्या 
सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या संचारबंदी परिस्थितीमुळे शासनाकडून गरजू लोकांसाठी 
प्राप्त झालेले अन्नधान्य वाटपाचे मदत कार्य करण्याचे कर्तव्य पार पाडतांना त्यांचा कोरोना विषाणू 
संसर्गाने दि.२८.०७.२०२० रोजी मृत्यू झाला आहे. 


२. जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी उक्त मृत पुरवठा निरीक्षक कै. शांताराम जाधव यांच्या 
कुटूंबियांना शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० 
अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


३. जिल्हाधिकारी,पालघर व तहसिलदार, पालघर यांनी कै. शांताराम जाधव हे “कोव्हीड- 
१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या संचारबंदी परिस्थितीमुळे शासनाकडून गरजू 
लोकांसाठी प्राप्त झालेले अन्नधान्य वाटपाचे “मदत कार्य” करण्याचे कर्तव्य बजावत होते आणि ते 
रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी/ मृत्युच्या तारखेपूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर होते, 
असे प्रमाणित केले आहे. 


४. जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालघर यांनी कै. शांताराम जाधव यांचा मृत्यू हा “कोव्हीड -१९” 
या रोगाच्या संसर्गामुळे झालेला आहे, असे प्रमाणित केले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-६०२०/प्र.क्र.१६६/ना.पु.१५ 


५. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी, पालघर यांच्या अधिपत्याखाळील तहसिल कार्यालय, पाळघर 
यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत कर्मचारी कै. शांताराम दत्तात्रय जाधव (मयत पुरवठा निरीक्षक) यांच्या 
नामनिर्देशित वारसांना रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम सानुग्रह सहाय्य 
म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


६. उक्त खर्च “मागणी क्र.एम-२, प्रधान लेखाशीर्ष २४०८-अन्न,साठवण व वखार, उप प्रधान 
शीर्ष १०१-प्रापण व पुरवठा, गौण शीर्ष (०३),प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण अंतर्गत “(०३)(०२) 
मुफसल (अनिवार्य (२४०८ ०१०८) या उपलेखाश्ीर्षाखाली “१३ कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर ज्ञापन वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२९.०५.२०२० व दि.१४.१०.२०२० अनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदरचे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२९१४२६४४४३०६ असा आहे. सदर ज्ञापन 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Deepak N Kendre i 
(दीपक केंद्रे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 
पालघर 
प्रत आवऱयक कार्यवाहीस्तव - 
१) आहरण व संवितरण अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, पालघर. 
२) लेखा अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, पालघर. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 
प्रत माहितीस्तव- 


१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

२) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,पालघर. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव,अ.ना.पु.व.ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


५) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९/व्यय-१०), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) श्रीम. ज्योत्स्ना शांताराम जाधव,रा.सी/११ न्यू ग्रीन पार्क,कारकून वाडी, पापडी वसई 
(पश्चिम), ता.वसई,जि.पाळघर. (मार्फत : जिल्हाधिकारी, पालघर) 

७) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


